शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०२/१४-अ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 


तारीख: १३ जानेवारी, २०२२ 


आदेठा 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१२-२०१३ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 


लिपिक-टंकळेखकांना या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


सदर कर्मचाऱयांचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्डाविलेल्या प्रमाणे देण्यात 


येत आहे:- 
अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकळेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
शिक २ ३ = | 4 द 
ie | श्रीमती | अ.अ.राऊत खुला गृहनिर्माण विभाग ०१-०९-२०१२ 
2 श्री भा.रा.घाडगे खुला महसूल व वन विभाग ०१-०९-२०१२ 
3 श्री म.बा.नारकर खुला जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०१२ 
४ श्रीमती | वि.वि.भोसले खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०९-२०१२ 
५ | श्रीमती | अ.व.हिमणे खुला पाणी पुरवठा व स्वच्छता ०१-०९-२०१२ 
विभाग 
श्री प्र.द.बो्डवेकर इमाव जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०१२ 
श्रीमती | म.प्र.माळकर खुला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०९-२०१२ 
संरक्षण विभाग 
८ | श्रीमती | प्र.म.गावणकर खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०९-२०१२ 
९ श्री तु.वा.जुवैकर खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०९-२०१२ 
१० ० | श्रीमती | अ.आ.पटेकर इमाव सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०९-२०१२ 
| १ | श्रीमती | सु.ज.नारकर खुला सामाजिक न्याय व विशेष ०१-०९-२०१२ 
सहाय्य विभाग 
१२ | att पां.न.रेडेकर खुला सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०९-२०१२ 
93 | ait सं.कु.शौोख खुला गृह विभाग ०१-०९-२०१२ 
१४ श्री गो.श्री.पारकर खुला कृषि, पशुसंवर्धन, ०१-०९-२०१२ 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
१५ श्री कृ.भा.कोकितकर | Gor ग्रामविकास विभाग ०१-१०-२०१२ 
१६ श्री का.ह.तांबोळी खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-१०-२०१२ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०२/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
Lar | २ ३ 1 ee 4 द 
१७ | श्रीमती | के.एम.एस.शेख ।खुला ग्रामविकास विभाग ०१-१०-२०१२ 
१८ श्री भि.धा.नेवगी खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-१०-२०१२ 
१९ | ait र.के.राणे खुला वित्त विभाग ०१-१०-२०१२ 
२० | श्रीमती | अ.अ.घोले इमाव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-११-२०१२ 
संरक्षण विभाग 
२१ | श्रीमती ।ज्यो.प्र.घुमरे खुला कृषि, पशुसंवर्धन, ०१-११-२०१२ 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
२२ | श्रीमती  सा.दि.प्रधान खुला सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-११-२०१२ 
२३ | श्रीमती | नि.शा.कुवळेकर | खुला जलसंपदा विभाग ०१-११-२०१२ 
२४ | श्रीमती | र.अ.नाईक खुला उद्योग, ऊर्जा व कामगार ०२-१२-२०१२ 
विभाग 
२५ | श्रीमती | क्ले.पी.घोन्साल्वीस | खुळा नियोजन विभाग ०७-१२-२०१२ 
२६ श्री कि.वा.पाटील खुला वित्त विभाग ०१-०१-२०१३ 
२७ | श्रीमती | रा.वि.चव्हाण खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०१-२०१३ 
२८ | aft स.शं.पवार खुला आदिवासी विकास विभाग ०१-०१-२०१३ 
२९ | श्रीमती | अ.अ.बोरकर खुला गृह विभाग ०१-०१-२०१३ 
30 श्री अ.का.चुरी इमाव जलसंपदा विभाग ०२-०१-२०१३ 
39 श्री सं.सु.कांबळी खुला महसूल व वन विभाग ०७-०१-२०१३ 
३२ श्री गु.वा.तिरोडकर | इमाव महसूल व वन विभाग ०१-०२-२०१३ 
33 | att श्री.ज.वारखंडकर | खुला गृह विभाग १५-०२-२०१३ 
३४ | श्रीमती | क्षि.दि.परब खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०३-२०१३ 
३५ | श्रीमती | व.म.कुलकर्णी इमाव वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये ०१-०३-२०१३ 
विभाग 
३६ श्री रा.म.सावंत खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०३-२०१३ 
३७ श्री अ.ना.शेट्टी खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०३-२०१३ 
३८ | श्री ल.स.टाव्हरे खुला नियोजन विभाग ०२-०३-२०१३ 
३९ श्री नी.अ.गोखले खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०४-२०१३ 
४० श्री वि.द.म्हात्रे इमाव नगर विकास विभाग ०१-०४-२०१३ 
४१ श्री अ.रा.बागवे खुला गृहनिर्माण विभाग ०१-०४-२०१३ 
४२ | श्रीमती | ह.चं.शोट्टी खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०४-२०१३ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०२/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
1 १_| २ ३ ee 4 द 
४३ | श्रीमती | मा.उ.फाटक खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०४-२०१३ 
४४ श्री सा.स.कुलकर्णी | Gor सहकार, पणन व वस््रोद्योग ०१-०४-२०१३ 
विभाग 
४५ | श्रीमती । त.हे.सावंत खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०४-२०१३ 
४६ | at प्र.ा.देवपूरकर । इमाव गृह विभाग २६-०४-२०१३ 
४७ | श्रीमती | सु.सु.बदले खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०५-२०१३ 
४८ श्री सु.नं.तळेकर खुला सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०५-२०१३ 
४९ | श्रीमती | नि.दि.सोमण खुला आदिवासी विकास विभाग ०१-०५-२०१३ 
Yo श्री मो.सा.देसले खुला वित्त विभाग ०१-०५-२०१३ 
५१ श्री म.दे.जोशी खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-०५-२०१३ 
५२ श्रीमती | शि.वि.देशमुख खुला वित्त विभाग २३-०५-२०१३ 
५३ | श्रीमती | अ.ज.दुर्वे खुला उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ०१-०६-२०१३ 
५४ श्री प्र.ा.बावकर खुला गृह विभाग ०१-०६-२०१३ 
५५ | श्रीमती ।म.प्र.सावंत खुला विधि व न्याय विभाग ०१-०६-२०१३ 
५६ श्री वि.गो.चंद्रमोरे अजा महसूल व वन विभाग ०१-०६-२०१३ 
५७ | श्रीमती | सु.धो.गायकवाड | अजा शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-०६-२०१३ 
५८ | श्रीमती | नी.ज्ञा.खांबे अजा मृद व जलसंधारण विभाग ०१-०६-२०१३ 
५९ श्री सु.ज.महापुरे अजा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०६-२०१३ 
संरक्षण विभाग 
go श्री शे.न.कांबळे अजा नगर विकास विभाग ०१-०६-२०१३ 
६१ श्री सं.वा.कदम अजा विधि व न्याय विभाग ०१-०६-२०१३ 
६२ | att र.सं.गजभारे अजा सामाजिक न्याय व विशेष ०१-०६-२०१३ 
सहाय्य विभाग 
3 श्री सु.शि.शिर्के अजा नियोजन विभाग ०३-०६-२०१३ 
६४ श्री अ.ज.लोखंडे अजा वित्त विभाग २९-०६-२०१३ 
६५ श्री रा.कृ.जगधनी अजा वित्त विभाग ०१-०७-२०१३ 
६६ | श्रीमती | सु.द.जाधव भज(क) सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१३ 
६७ श्री ता.ऱशं.चोरमुले भज(क) अल्पसंख्याक विकास विभाग ०१-०७-२०१३ 
६८ | श्रीमती | मा.अ.जाधव विजा(अ) महिला व बाल विकास विभाग ०१-०७-२०१३ 
६९ श्री वि.पु.शिदे अज सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१३ 
७० श्री सु.बा.लांडे भज(क) महसूल व वन विभाग ०१-०७-२०१३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०२/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 

1 १_| २ 3 1 eee षु ६ 

(99 | att म.पां.खोटरे अज गृह विभाग ०१-०७-२०१३ 

७२ | श्रीमती सु.श्री.होंदुले विजा(अ) ग्रामविकास विभाग ०१-०७-२०१३ 
(सु.कि.जाधव) 

(93 | श्रीमती । स्मि.आ.सरगर भज(क) ग्रामविकास विभाग ०२-०७-२०१३ 
(स्मि.शि.शेळके) 

७४ | श्रीमती | रे.प्र.गावित अज सामान्य प्रशासन विभाग ०२-०७-२०१३ 
(रे.पां.खोटरे) 

७५ | att मा.को.सुरवसे अज नगर विकास विभाग ०२-०७-२०१३ 

७६ | श्रीमती | शि.रा.नाईक विजा(अ) सामान्य प्रशासन विभाग ०३-०७-२०१३ 
(शि.उ.राठोड) 

७७ श्री स.का.सातकर अज महसूल व वन विभाग ०३-०७-२०१३ 

७८ | श्री मं.द.हेमाडे अज गृह विभाग ११-०७-२०१३ 

७९ श्री बा.मा.गभाले अज ग्रामविकास विभाग ०१-०८-२०१३ 

८० श्री सु.रं.ससाणे अज जलसंपदा विभाग ०१-०८-२०१३ 

C9 श्री सं.बा.बागुल अज महसूल व वन विभाग ०१-०८-२०१३ 

८२ श्री अ.लि.माने विजा(अ) जलसंपदा विभाग ०२-०८-२०१३ 

८३ श्रीमती | म.म.परदेशी विजा(अ) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०३-०८-२०१३ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 
केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/ 
२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे सुधारित दिनांक देण्यात 
येत आहेत. 


३. सदर नियमित पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकडी प्रलंबित 
अथवा त्यांना विभागीय चौकीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकळेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन निश्चितीचा 
विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास 
वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधीळ ११ (१) (ए) खालील तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा 
दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.२०२/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन आदेश हे आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावे. 


६. सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१३५२३०११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VRISHALI VINOD > 
BHINGARDE 
(वृषाली. वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


caygy 


HALL VIN 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ. 


one G&G -४ 


पृष्ठ 4 tal ५ 


